महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, दुसरा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२०२५४६२ Email ID : home.prt9@maharashtra.gov.in 


क्र.संकीर्ण-०७२२/प्र.क्र.१०५/बंदरे-१ दिनांक १९.०९.२०२४ 


विषय :- राजबंदर जेट्टी ते एलीफंटा लेणीपर्यंतचा रस्ता व संरक्षण भिंतीचे बांधकाम 
करणे, ता. उरण, जि. रायगड, या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र सागरी मंडळ पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/राजबंदर रस्ता- 
सं.भिं./२०२२-२३/२७७७, दि.२०.०६.२०२३. 
2) महाराष्ट्र सागरी मंडळ पत्र क्र.मसामं/मुकाअ/अभि-३/राजबंदर रस्ता- 
सं.भिं./२०२३-२४/१३०४, दि.०५.०३.२०२४. 
3) महाराष्ट्र सागरी मंडळ पत्र क्र. मसामं/मुकाअ/अभि-३/राजबंदर रस्ता- 
सं.भिं./२०२४-२५/२७२७, दि.१३.०६.२०२४. 


ज्ञापन :- 


उपर्निर्दिष्ट ३ येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांच्या पत्रान्वये “राजबंदर जेट्टी ते 
एलीफंटा लेणीपर्यंतचा रस्ता व संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे, ता. उरण, जि. रायगड” या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 


२. सदर कामासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने तयार HSS सन २०२२-२३ च्या राज्यदरसुचीवर 
आधारीत रु.१८,२९,३३,७८०/- (अक्षरी किंमत रुपये अठरा कोटी एकोणतीस लक्ष तेहतीस हजार 
Urea ऐंशी मात्र) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. 


३. *“राजबंदर जेट्टीते एलीफंटा लेणीपर्यंतचा रस्ता व संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे, ता. उरण, 
जि. रायगड” या कामाच्या अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली. त्यानुसार 
रु.१८,२९,३३,७८०/- (अक्षरी किंमत रुपये अठरा कोटी एकोणतीस लक्ष तेहतीस हजार सातठऱो ऐंशी 
ATA) इतक्या रकमेस खालील ATA नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-०७२३/प्र.क्र.१०५/बंदरे-१ 


Name Of Work:-Repairs to road, Retaining wall from Rajbunder Jetty to 
Elephanata Caves, At.Rajbundar, Tal.Uran, Dist. Raigad 
RECAPITULATION SHEET 
Sr. 
aS. Description of works Amount in Rs. 
Part -A 
१ | Estimated Cost of Civil Work १४८०१९७४५.३५ 
2 | Part-B 
3 Test and Royalty Charges ८२७१३६.८९ 
४ | TOTAL (A+B) १४८८४६८८२.०० 
षु Add 9% labour Insurance १४८८४६८.८२ 
६ Add 9% contengency ५९५२३८७५.२८ 
(9 | Add 9% GST REGS 3440.9 
TOTAL ESTIMATED COST OF PROJECT १८२९३३७८०.२६ 
Say | १८,२९,३३,७८०.०० 


४. सदर कामास प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१. सदर कामास महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या बैठकित मंडळाची मान्यता घेण्यात यावी. 

२. सदर कामास आवश्यकतेप्रमाणे केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त 
करुन घेण्यात याव्यात. 

३. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकातील दर राज्य दरसूची व्यतिरिक्त असल्यास त्यास सक्षम 
अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


५. सदरील प्रशासकीय मान्यता वित्त विभाग, area निर्णय क्रमांक विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०२५ मधील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-५, अनुक्रमांक-१ व २ यानुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संदर्भांधीन पत्रात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सदरचे 
काम महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या स्वनिधीतील बांधकाम विभागाच्या लेखाशिर्ष क्र. ५ (बंदरे व 
तद्अनुषंगिक कामे) या उद्दिष्टाखाली मंजूर करण्यात आलेले असल्याचे नमूद आहे. त्याप्रमाणे सदर 
कामाचा खर्च हा महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या स्वनिधीतील लेखाशिर्ष क्र.५ च्या मंजूर तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-०७२३/प्र.क्र.१०५/बंदरे-१ 


७. सदरील खर्च हा सशर्त स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे सदर निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
सागरी मंडळ, मुंबई यांची राहील. 


८. सदर प्रकल्पासाठी नेमलेले प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार (PMC) तसेच संबंधित विषयतज्ज्ञ 
यांनी या प्रकल्पाच्या आराखड्यात तसेच अंदाजपत्रकात सुचविलेले बदल/सूचना यांचा Garay 
करुन तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी, या अटीस अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


९. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अनौ. सं.क्र.३९/राम-१, दिनांक 
०५.०६.२०२४, नियोजन विभागाचे अनौ. सं.क्र.१४४/१४६१, दि. २१.०७.२०२३ व वित्त विभागाचे 
अनौ.सं.क्र.३३७/व्यय-८, दि. २८.०७.२०२३ व अनौ सं.क्र. ३७९/व्यय-८, दिनांक ०२.०७.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८२८०६५३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
‘=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 


BHARAT RAMCHANDRA “a 
5.4.20=adedcaf1e22746fc379c4d04972c090c93ed25575 186645 
16b130031dd33559, postalCode=400032, st=M ‘ash 

LA N G H | jalNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740 

3911C9F82C1 EBFOBE2AB089, BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
Date: 2024.09.19 18:28:31 +05'30' 


(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 
२) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई. 
३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 


) निवडनस्ती (बंदरे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


